पीठासीन अधिकारी, 
शाळा न्यायाधिकरण, लातूर या 
पदावर नियुक्‍ती बाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९१९/प्र.क्र. ९४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जुले, २०१९ 


वाचा:१. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र ,-१२२३/८१/१०६६/२०१९, 
दिनांक २२.०५.२०१९. 
२. शा.शि व क्री.विभाग शासन आदेठा क्र. ईएसटी-३९१९/प्र.क्र.९४/प्रशा-२, 
दिनांक २४.०५.२०१९ 
3. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र A-9223/69/994C/2098, 
दिनांक ०३.०६.२०१९ 
शासन आदेशा : 
वाचा अ.क्र.१ येथे नमूद महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०५.२०१९ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शासन sear दिनांक २४.०५.२०१९ अन्वये महाराष्ट्र खाजगी 
शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या 
कलम ८ अन्वये श्री. यासिन हबीब शोख, सह दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ विभाग आणि अतिरिक्त मुख्य 
न्यायिक दंडाधिकारी, लातूर यांची पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, लातूर पदावर पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. वाचा अ.क्र.३ येथे नमूद महाप्रंबघक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक 
०३.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये करण्यात आलेल्या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने दिनांक २४.०५.२०१९ रोजीचे आदेशा 
याअन्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


2. त्याऐवजी महाप्रंबधक, मा. उच्च MIs, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक 03.0 2098 च्या पत्रान्वये 
करण्यात आलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, 
अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक 
अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | नावव सध्याधारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
[a] २ ३ 
7 श्रीमती समीरा वाय. aa, सह दिवाणी पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
न्यायाधिश, वरिष्ठ विभाग आणि अतिरिक्त लातूर. 
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९१९/प्र.क्र. ९४/प्रशा-२ 


२. श्रीमती समीरा वाय. शोख यांनी पीठासीन अधिकारी, लातूर पदावर रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा 
दिनांक शासनास सादर करावा. 
३. याबाबतची आवश्‍यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्याची 
कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी करावी. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०३१४५४१३९१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Santosh 8; hwar Mam 


S t h DN: Gi ॥ Of Mahi ht ‘School Educati 
a n O 5 ) and S| ae ostalCode400032, st=M ht 
B h 2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3de3d 
8ea011b7d83adc40cbi 
a Saves Wa r INumber=557abe7a7 194ec5ddc74df537d7d57a9dbda20b1 
d 937a2e41983c35f6a38b6ad8, Si h Basaveshwar 
M to 
amadapure Date 20100703 153939 +0530 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर. 

3. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित शिक्षणाधिकारी, (प्राथ./माध्य./निरंतर). 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, लातूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
८. महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
९. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,चर्नीरोड,मुंबई (पत्राद्वारे 
(माहितीस्तव) 
मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती 


Cc “५७ AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


